महाराष्ट्र राज्याचे नवीन औद्योगिक धोरण 
तयार करण्यासाठी अभ्यासगट स्थापन 
करण्याबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मऔधो २०२३/प्र.क्र.१८७/उद्योग-२ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०३ नोव्हेंबर, २०२३ 
संदर्भ :- शासन निर्णय क्र. मऔधो- २०१९/प्र.क्र. ६/उद्योग-२, दिनांक ०७/०३/२०१९ 
प्रस्तावना:- 
महाराष्ट्राचे नवीन औद्योगिक धोरण-२०१९ हे दिनांक ०७/०३/२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये 
जाहीर करण्यात आले असून सदर धोरण हे दिनांक ०१/०४/२०१९ पासून अंमलात आले आहे. सदर 
धोरणाचा कालावधी हा दिनांक ३०/०३/२०२४ रोजी संपुष्टात येणार आहे. त्यानुषंगाने राज्याचे नवीन 
औद्योगिक धोरण तयार करण्यासाठी अभ्यास गट स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
त्यानुषंगाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 
शासन |नणंय :- निर्णय :- 
राज्याचे नवीन औद्योगिक धोरण तयार करण्याच्या अनुषंगाने प्रधान सचिव (उद्योग) यांच्या 
अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे “अभ्यास गट” स्थापन करण्यात येत आहे. 
अ.क्र अभ्यास गटातील पदाधिकारी 
द्वि श्री. TEER एस.(भाप्रसे), अतिरिक्‍त विकास आयुक्त, उद्योग संचालनालय, मुंबई. 
२ श्री.संजय देगांवकर, सह सचिव (उद्योग), उद्योग,ऊर्जा,कामगार व खनिकर्म विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 
श्री. सुरेश लोंढे, उद्योग सह संचालक, उद्योग संचालनालय, मुंबई 
४ | श्रीमती वंदना प्रताप, ई अँन्ड वाय प्रतिनिधी 
५ | ई अन्ड वाय २ प्रतिनिधी 
२. अभ्यास गटाची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे असेल :- 
१ महाराष्ट्राचे नवीन औद्योगिक धोरण-२०१९ चे उद्दीष्ट व लक्षांक, त्याबाबतची फलनिष्पती, याविषयी 
सविस्तर माहिती प्राप्त करुन घेवून त्याचा अहवाल सादर करणे 
2) महाराष्ट्राचे नवीन औद्योगिक धोरण तयार करण्यासंदर्भात प्राप्त झालेली निवेदने, याविषयी केंद्र 
शासनाचे धोरण/मार्गदर्शक सूचना, इतर राज्यांचे याविषयीचे धोरण तसेच या क्षेत्रातील सहभागधारक 
यांचेशी महसूली विभागवार चर्चा करुन व तद्‌नुषंगिक बाबींचा सखोल अभ्यास करुन, नवीन 
औद्योगिक धोरणामध्ये कोणत्या बाबींचा समावेश करणे आवश्‍यक आहे याबाबत सविस्तर अहवाल 
तयार करणे. 
३) अहवाल सादर करण्यासाठी कालावधी :- 
उपरोक्‍त अभ्यास गटांनी आपला अहवाल तीन महिन्यात शासनास सादर करावा. 
४) सदर अभ्यासगटास आवऱ्यकतेनुसार बैठका घेता येतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः मऔधो २०२३/प्र.क्र.१८७/उद्योग-२ 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२३११०३१६४३५१३३१० असा आहे. सदर 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VINOD SOPANRAO MENDHE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


Vi N O D ) S O PA N RAO ou=INDUSTRIES ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT, 
2.5.4.20=3dfd984bb7c5aede090473e34b1c93fa9f36d97d56c0 


cf07812a43c5ca5d6a24, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=6CAF7EAF9A975C60BD4278CDB26344D74E25 
M E N D H E 48D2175C80BA946EF0383ABE5111, cn=VINOD SOPANRAO 

MENDHE 

Date: 2023.11.03 18:20:26 +05'30' 


अवर सचिव (SAM), महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. मंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. प्रधान सचिव (उद्योग), उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासन भवन,मंत्राळयासमोर, मुंबई. 
४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, उद्योगसारथी, महाकाली 
केव्हज रोड,अंधेरी (पूर्व, मुंबई.- Yoo ०९३. 
५. श्री. हनमुगराजन एस. अतिरिक्‍त विकास आयुक्त, उद्योग संचालनालय, मुंबई. 
६. श्री. सुरेश लोंढे, उद्योग सह संचालक, उद्योग संचालनालय, मुंबई. 
७. श्रीमती वंदना प्रताप, केपीएमजी प्रतिनिधी 
८. निवड नस्ती (उद्योग-२), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


